मागणी क्र. के-२, मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ 
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातील 
बचतीची रक्‍कम प्रत्यार्पित करणेबाबत... 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


शासन निर्णय-: 
सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-२ मुख्य लेखाशिर्ष २०४९ अंतर्गत केंद्र शासनाच्या 


उदय योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीसाठी उभारलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष कर्ज रोख्यावरील 


व्याज मंजूर तरतूद रु.३६५.०३ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ३६५.०३ कोटी 


वजा जाता शिल्लक तरतूद निरंक प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 
मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 
अ. | योजना / मुख्य लेखाशिर्ष । एकूण मार्च, २०१८ ' प्रत्यार्पित बचतीची कारणे 
व तरतूद  ।अखेर पर्यंतचा | करावयाची 
न खर्च तरतूद 
| मागणी क्र. के-२, मुख्य | ३६५.०३ । ३६५.०३ | निरंक 
लेखाशिर्ष २०४९२५४२ 
केंद्र शासनाच्या उदय 
योजनेअंतर्गत महावितरण 
कंपनीसाठी उभारलेल्या 
महाराष्ट्र शासनाच्या विशेष 
कर्ज रोख्यावरील व्याज ४५ 
व्याज 
एकूण ३६५.०३ ३६५.०३ Lo | 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३२/ऊर्जा-३ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१२५५३००११० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vilas Mahadeorad ee 


2.5.4.20=83469494bac86099a320f3e14bf8421ee9d2b48e3444 
70b76ea2595df0495 1b 


Rajurkar Ricca haere 
(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 

प्रत :- 

१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

३. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, WHMIS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ ५. 
४. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महासुत्रधारी कंपनी, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
& 
८ 
९ 


. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१२. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१३. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साऊ/व्य-१६/त्रद्षण व हमी कक्ष) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


